पारंपारिक मच्छिमारांचे हित जपण्यासाठी, सागरी 
मत्स्यसाठा व मासेमारीवर पर्यावरणाचा होणारा 
परिणाम आणि मासेमारी पध्दतीचा अभ्यास 
करण्यासाठी अभ्यासगट गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि ११२०/ प्र.क्र. ७८/ पदुम १४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ डिसेंबर, २०२० 
प्रस्तावना : 


राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्राचा अभ्यास करुन डॉ. सोमवंशी समितीने शिफारसीसह अहवाल 
शासनास सादर केला होता. उक्त शिफारशीनुसार शासन आदेशा दिनांक ०५.०२.२०१६ नुसार पर्ससीन 
नियमन केलेले आहे. पर्ससीन परवान्यांची संख्या कमी करुन ती १८२ पर्यंत Hal प्रकारे आणावी याबाबत 
नियम अथवा मार्गदर्शक तत्वे नसल्याने त्याबाबत निर्णय घेणे गैरसाईचे झालेले आहे. तसेच पारंपारिक 
मच्छिमारांचे हित जपण्यासाठी, सागरी मत्स्यसाठा व मासेमारीवर पर्यावरणाचा होणारा परिणाम, 
मासेमारी पध्दतीचा अभ्यास करणे यासाठी एक अभ्यासगट नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय 


पारंपारिक मच्छिमारांचे हित जपण्यासाठी, सागरी मत्स्यसाठा व मासेमारीवर पर्यावरणाचा 
होणारा परिणाम, मासेमारी पध्दतीचा अभ्यास करणे आणि पर्ससीन परवान्यांची संख्या कमी करुन ती 
१८२ पर्यंत कशा प्रकारे आणावी याबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करणे, यासाठी खालीलप्रमाणे 
अभ्यासगट नियुक्‍त करण्यात करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिका-याचे नाव व तपशिल पदनाम 
| डॉ. गोपाल कृष्णा, संचालक तथा उपकुलगुरु, भारतीय कृषि । अध्यक्ष 
अनुषंधान परिषद केंद्रीय मात्सिकी शिक्षण संस्था, मुंबई 


२ प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
३ आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | सदस्य 
8 Dr. Ravishankar C.N. सदस्य 


Director, ICAR- ICAR-CIFT, CIFT Junction, Willington 
island, Matsyapuri, Cochin-§& 2 2028, 

षु Dr. P. Pravin सदस्य 
Assistant Director General, Marine Fisheries Indian Council 


of Agricultural Research, Krishi Anusandhan Bhavan-ll, New 
Delhi-990092 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि ११२०/ प्र.क्र. ७८/ पदुम १४ 


Director Gereral, Fishery Survey Of India, 2 nd Flooe, Plot सदस्य 
No.A, Unit No.92, New Fishing Harbour, Sassoon Dock, 
Colaba, Mumbai-yoo004 


Dr. Shubhadeep Ghosh सदस्य 
Principal Scientist & SIC, Visakhapatanam Centre of CMFRI, 
Andhra University, P.O. Visakhapatanam-430003 


Dr. Leela Edwin सदस्य 
Head of Division (Fishing Technology), ICAR-CIFT, CIFT 
Junction, Willington island, Matsyapuri, Cochin-& 22028 


Dr. V.R. Madhu सदस्य 
Principal Scientist(Fishing Technology), ICAR-CIFT, CIFT 
Junction, Willington island, Matsyapuri, Cochin-& 22028 


| Oo 


Dr. Ashutosh D. Deo सदस्य 
Principal Scientist, ICAR-Central Institute Of Fisheries 
Education, Panch Marg, off. Yari Road, Versova, Mumbai 


११. | १ 


प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई विभाग, मुंबई सदस्य सचिव 


१२ 


सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय पाळघर/ठाणे/मुंबई सदस्य 
शहर/मुंबई उपनगर/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग 


२. समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहिल. 


दिनांक ०५.०२.२०१६ रोजीच्या शासन अधिसूचनेनुसार सध्या कार्यरत असलेल्या ४७६ 


पर्ससीन मासेमारी परवान्यापैकी अंतीम १८२ पर्ससीन मासेमारी परवान्यांची निवड कडी 


करण्यात यावी याबाबत मार्गदर्शक तत्वे काय असावीत. 


राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रालळीकडीलळ विशेष आर्थिक क्षेत्रात (१२ सागरी 


मैळापलिकडील) इतर राज्याच्या पर्ससीन मासेमारी नौका येऊन मासेमारी करीत असतात 


याबाबत महाराष्ट्र राज्यातील मच्छिमार यांच्या वारंवार तक्रारी येत असतात, मच्छिमारांना 
१२ सागरी मैलापलीकडे मासेमारी करण्यास राज्य सक्षम नाही असा मुद्दा मा. सभापती, 


महाराष्ट्र विधानपरिषद यांच्या बैठकीमध्ये मांडण्यात आला होता. या अनुषंगाने अभ्यास 


होवून मार्गदर्शक तत्वे निश्चित होणे आवश्‍यक आहे. 


पारंपारिक मच्छिमारांचे हित जपण्यासाठी, सागरी मत्स्यसाठा व मासेमारीवर पर्यावरणाचा 
होणारा परिणाम, मासेमारी पध्दतीचा अभ्यास करणे. 


डॉ. सोमवंशी समितीने सूचविळलेल्या उपाययोजना परंतू त्या अंमलात आणल्या गेल्या 


नाहीत त्याबाबत करावयाची कार्यवाही. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि ११२०/ प्र.क्र. ७८/ पदुम १४ 


५. शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून दोन महिण्यामध्ये समिती शासनास अहवाल सादर 
करेल. 


३. अभ्यासगटाचे अध्यक्ष व सदस्य यांना मानधन, प्रवास भत्ता व तदृअनुषंगिक भत्ते वित्त विभागाच्या 


विहित धोरणानुसार अनुज्ञेय राहतील. प्रस्तूत बाबीवर होणारा खर्च आयुक्त, कार्यालयाच्या कार्यालयीन 


खर्च या लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा. याबातची कार्यवाही आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय) 


कार्यालयाच्या स्तरावर करण्यात यावी. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०७१२०२२७४८०१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SHASTRI SHRINIVAS ४५५५५५५... 


2442dca0d60b1b0a5b, poste ICode=410210, st= MAHARASHTRA, 
Numb 02f19ac7e7ab3a50d817c95cf483e33229cfOcbbO 
3283b175900630f81d2337, SHASTRI SHRINIVAS JAGANNATH 
त 2020.12.07 12:31:56 --05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद. 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. डॉ. गोपाल कृष्णा, संचालक तथा उपकुलगुरु, भारतीय कृषि अनुषंधान परिषद केंद्रीय 
७. मात्सिकी शिक्षण संस्था, मुंबई 

८. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. अभ्यासगटाचे सर्व सदस्य 

१०.प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई विभाग, मुंबई 

११.सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय पालघर/ठाणे/मुंबई शहहर/मुंबई उपनगर/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५.सर्व उप कोषागार अधिकारी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि ११२०/ प्र.क्र. ७८/ पदुम १४ 


१६.सहसंचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, HATO, Hag 
१७.प्रधान सचिव (पदूम) यांचे स्वीय सहायक 

१८. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (पदुम १२, पदुम १४, पदुम १६) 

१९.कक्ष अधिकारी (व्यय/अर्थसंकल्प) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०.निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


